महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः वितंप्र ३६१८/प्र.क्र.३०/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०१९ 


विषय : मुंबई शहरासाठी इंटिलिजन्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (1॥/8) 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ : शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र 3६१८/प्र.क्र.३०/पोल-३, 
दिनांक १३.०९.२०१९. 
शासन शुध्दिपत्रक. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र ३६१८/प्र.क्र.३०/पोल-३, दिनांक १३.०९.२०१९ यामधील 
“शासन निर्णय” या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्र. ७ 


“सदर शासन निर्णय उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदान समितीच्या दि.२०.०२.२०१९ रोजी झालेल्या 
बैठकीतील निर्णयानुसार व मा. मंत्रीमंडळच्या दि.२०.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयास 
अनुसरुन तसेच वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर वाचण्यात यावा :- 


“सदर शासन निर्णय उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदान समितीच्या दि.२०.०२.२०१९ रोजी झालेल्या 
बैठकीतील निर्णयानुसार व मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.२०.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयास 
अनुसरुन तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौ.सं.३०६/१९/व्यय-७, दि.०९.०९.२०१९ 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१८१३०४०१९५२९ असा आहे. हे शासन 
शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | | 
KAILAS ARJUN He 
GAIKWAD 110 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रत: 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वितंप्र ३६१८/प्र.क्र.३०/पोल-३ 


. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान महाळेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

१०.सहपोलीस आयुक्त, वाहतुक, मुंबई. 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.व्यय ७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.विज्ा-३ अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.अर्थसं-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.निवड नस्ती / पोल-३. 


AN 


पृष्ठ २ पैकी २ 


